महाराष्ट्र प्ुधन विकास मंडळ, अकोला या 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर अज्ासकीय 
सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.४६/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: 
सीडीएस-१०-२००१/(प्र.क्र.५९)/ पदुम-४,दि.२.०४.२००२. 
२. शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.४६/पदुम-४,दि.२२.०४.२०१९. 
३. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांचे पत्र क्र.मपविमं/प्रशा/सं.मं./अ.शा.स./ नियुक्‍्ती/ 
३५१८-२०/२०१९, अकोला, दि.२८.०६.२०१९. 


प्रस्तावना : - 

महाराष्ट्र WI विकास मंडळ, अकोला या संस्थेचे कामकाज अधिक व्यापक व परिणामकाररित्या पार 
पाडण्यासाठी वाचा-१ येथील दि.२.०४.२००२ च्या शासन निर्णयामधील पृ. क्र. २ वरील २) मंडळाचे संचालक मंडळ 
मधील अ. क्र. १२ येथे “ देवणी गोवंशीय पैदासकारांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी (तज्ञ)” ऐवजी “देशी गाई / म्हशींच्या 
पैदासकारांच्या संघटनेचे २ प्रतिनिधी (तज्ञ ” असा बदल करण्यास वाचा-२ येथील दि.२२.०४.२०१९ च्या शासन 
शुध्दीपत्रकान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


मंडळाच्या स्थापनेपासून अद्यापपावेतो अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नसल्याने, 
सदरची पदे सद्य:स्थितीत रिक्‍त आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला संस्थेच्या मंडळावर ०४ 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला या संस्थेच्या स्थापनेपासून सदर मंडळावर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नसल्यामुळे सौ.विद्या शिवाजी ater व श्री.रणजीत लक्ष्मण सुळ यांची 
जिल्हा / तालुका दुध संघाचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्‍ती करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


तसेच, महाराष्ट्र VATA विकास मंडळ, अकोला संस्थेच्या संचालक मंडळातील सभासदांची संख्या १४ 
ऐवजी १५ होणार असल्यामुळे, मंडळाच्या घटनेमध्ये (नियम व नियमावली) दुरूस्ती / बदलाकरीता मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WE विकास मंडळ, अकोला यांनी मा. धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांचेकडे 
मान्यतेस्तव सादर केलेल्या प्रस्तावास मा. धर्मादाय सहआयुक्त यांची मान्यता प्रदान होण्याच्या अटीस अधिन 
राहून, श्री. उध्दव बापुराव शिंदे व श्री.गोविंद बापूराव नरवटे या दोन अशासकीय सदस्यांची देखील मंडळाच्या 
संचालक मंडळावर देशी गाई / म्हशींच्या पैदासकारांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी (तज्ञ) या पदावर नियुक्‍ती करण्यास 
याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.४६/पदुम-४ 


अ. | नियुक्‍त करावयाच्या अशासकोय सदस्याचे नांव व | महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे संचालक 

क्र. | पत्ता मंडळावर नियुक्त करावयाचे अशासकीय 

सदस्याचे पद 

हि सौ.विद्या शिवाजी शेंडगे जिल्हा / तालुका दुध संघाचे प्रतिनिधी 
SIM सदस्य, बीड जिल्हा दुध संघ, (अशासकीय सदस्य) 
रा.कडा, ता.आष्टी, जि.बीड 

२  श्री.रणजीत लक्ष्मण सुळ, जिल्हा / तालुका दुध संघाचे प्रतिनिधी 
अशासकीय सदस्य, शिवामृत दुध संघ, अकलुज । (अशासकीय सदस्य) 
रा.मोरोजी, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर. 

३ | श्री.गोविद बापूराव नरवटे, देशी गाई/ म्हशींच्या पैदासकारांच्या संघटनेचे 
सदस्य लाल कंधारी गौवंड विकास संस्था, करंजी, | प्रतिनिधी (तज्ञ) (अशासकीय सदस्य) 
ता.जळकोट, जि.लातूर , 
रा. सदगुरू नगर, जुना औसा रोड, जि. लातूर 

४ श्री. उध्दव बापुराव शिदे देशी गाई / म्हशींच्या पैदासकारांच्या संघटनेचे 
अध्यक्ष, गीरगोवंठडा विकास सेवाभावी संस्था, | प्रतिनिधी (तज्ञ) (अशासकीय सदस्य) 
ता.गंगाखेड, जि.परभणी 
रा.धनगर गल्ली, गंगाखेड, जि.परभणी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१९०८०२१५५८००७८०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc “७ AD -O 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आयुक्त WAI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महानंद डेअरी, गोरेगांव, मुंबई. 


सर्व प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहसंचालक. 
सर्व जिल्हा पश्षुसंवर्धन उपसंचालक. 


उपसंचालक, पशुसंवर्धन, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 
७. उपसंचालक पशुसंवर्धन, पश्नुपैदास क्षेत्र, वडसा, जि. गडचिरोली. 


. अधिक्षक, पशुपैदास प्रक्षेत्रे, ताथवडे, जि.पुणे / जत, जि.सांगली/ जुनोनी, जि.सोलापूर/ कोपरगांव, 


जि.अहमदनगर/ हिंगोली, जि.हिंगोली/ पोहरा, जि.अमरावती. 


अधिक्षक, वळू संगोपन केंद्र, औरंगाबाद / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.४६/पदुम-४ 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 

११. उप सचिव (मुख्य सचिवांचे कार्यालय),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. वित्त व नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (दुग्ध) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


